अर्थसंकल्पीय तरतूदीचे पुनर्वितरण 


मुख्य लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा 
व कल्याण, (०४) (०३) आयुक्‍त, नाशिक 
(अनिवार्य) (२२३५ १९५१) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं- २०२२/२२५/प्र.क्र.9७५/र-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०७ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ - 

उपायुक्त (पुनर्वसन), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, नाशिक यांचे पत्र क्र. कार्या/पुनर्व-९(२)/ 

कावि/२०२२/जा.क्र.१०७, दिनांक- ३०/०९/२०२२ 
प्रस्तावना- 

जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी), धुळे यांच्या वाहनासाठी बाह्य यंत्रणेद्वारे 

करार पद्धतीने नेमलेल्या वाहनचालकाचे मानधन अदा करण्यासाठी लेखाशीर्ष २२३५ १९५१ अंतर्गत 
१०, कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाखाळी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात पुरेशी तरतूद नसल्याने या 
लेखाशिर्षातंर्गत १३, कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टाखालील मंजूर अनुदानातून रूपये ८७,०००/- 
इतकी संभाव्य बचत विचारात घेऊन सदर रक्‍कम १०, कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टाखाली पुनर्वितरणाद्वारे 
वळती करून वितरित करण्याची विनंती संदर्भाधीन पत्रान्वये करण्यात आली आहे. 


२. त्या अनुषंगाने २२३५ १९५१ या लेखाशिर्षातंर्गत १०, कंत्राटी सेवा व १३, कार्यालयीन खर्च या 
उद्दिष्टांमध्ये पुनर्वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

मागणी क्रमांक सी-५, मुख्य लेखाशीर्ष “2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण” अंतर्गत (०४) 
(03) आयुक्‍त, नाशिक (अनिवार्य) (२२३५ १९५१) या लेखाशीर्षाखाळील १०, कंत्राटी सेवा व १३, 
कार्यालयीन खर्च या उद्दिष्टांमध्ये खालीलप्रमाणे पुनर्वितरण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रक्‍कम रूपयात) 
अ चतर सन २०२२- | BEAMS आतापर्यंत | BEAMS | पुनर्वितरण ।पुनर्वितरणा- 
क्र. २३ साठी | प्रणालीवर | झालेला | प्रणालीवर | करावयाची | नंतरची 
मंजूर anil खर्च अवितरित | रक्कम (+/-) | तरतूद 
तरतूद तरतूद तरतूद 
a | १०, कंत्राटी MAT] ६०,०००/- | 24,200/- | २१,०००/- | ¥,200/- | (+) ८७,०००/- | ९१,२००/- 
2 | 93, कार्यालयीन | ७,४०,०००/-|३,१०,८००/-१,४९,९७१/-१,६०,८२९/-| (-) ८७,०००/- | ७३,८२९/- 
खर्च 


शासन निर्णय HATH: अर्थसं- २०२२/२२५/प्र.क्र.७५/र-८ 


२. उपरोक्त विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या पुनर्वितरणानंतरच्या तरतूदींची नोंद घेऊन 
सदर निधीच्या वितरणाबाबतची पुढील कार्यवाही संबंधित अधिकाऱ्यांनी करावी. 


३. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक २९९/व्यय-१०, दिनांक 
१८.१०.२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११०७१४४०३८६११९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANJAY MAROTI 
JAGTAP 


(संजय जगताप) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई-१,नागपूर-२ (२ प्रतीत) 
विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपूर. 
४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. कक्ष अधिकारी, कार्यासन व्यय-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. कक्ष अधिकारी, अर्थसंकल्प-६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. कक्ष अधिकारी ब-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
१०. कक्ष अधिकारी, पी.ए.सी.कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
११. निवड नस्ती कार्यासन र-८,महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


kKkRKREKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


